महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१५२२/प्र.क्र.२२९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २८ फेब्रुवारी, 2023 
संदर्भ - १) सा.प्र.वि.पत्र क्र.संकीर्ण-१००४/प्र.क्र.४८/०४/१४-अ, दिनांक ७.६.२००४. 
२) सा.प्र.वि.पत्र क्र.संकीर्ण-१००७/प्र.क्र.११८/०७/१४-अ, दिनांक १३.९.२००७. 
3) सा.प्र.वि.आदेडा क्र.सीसीए-१७११/प्र.क्र.९३/२०११/१४-अ, दि.८.१२.२०११. 
-आदेडा- 


मंत्रालयीन विभागातील खालील लिपिक-टंकळलेखकांना [गट (क) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी 
एस-६ रु.१९९००-६३२००] सन २०२२-२०२३ या तदर्थ निवडसूचीतून सहायक कक्ष अधिकारी या 
पदावर [गट(ब) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी एस-१४ रु.३८६००-१२२८००] या आदेशाद्वारे विहित 
अटीच्या अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर लिपिक- 


टंकलेखकांची सहायक कक्ष अधिकारी या पदावरील निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीनंतरची 


पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 


अ. । श्री/ नांव कर्मचा | नियुक्ती सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्या 
क्र. | श्रीमती reat | प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
प्रवर्ग 
१ | २ ३ | ४ 4 ६ pO 
Le श्री मा.भ.कवालदार | खुला | खुला । महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
२ श्री अ.श्ां.कदम खुला | खुला | वित्त विभाग वित्त विभाग 
३ श्री ।सं.बा.फरांडे अजा । खुला । सामान्य प्रशासन विभाग | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
४ श्री ।चं.चां.पाटील विमाप्र | विमाप्र | सहकार, पणन व| सहकार, पणन व 
FAINT विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 
५ श्रीमती | वै.र.कुबल खुला | खुला ।उद्यो, Gol dca, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
६ श्री अ.वा.सावंत खुला | खुला । महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
७ श्री । अ.रा.चव्हाण इमाव | इमाव | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग विभाग 
८ श्री रा.गौ.मोरे अजा । अजा । नगर विकास विभाग सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग 
९ श्री । भि.वि.नेवरेकर खुला | खुला | कृषि, पक्षुसंवर्धन, | सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकःएएससी-१५२२/प्र.क्र.२२९/१४-अ, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ 


अ.  श्री/ नांव कर्मचा | नियुक्ती सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्या 
क्र. | श्रीमती rat | प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
प्रवर्ग 

१ | २ ३ 1 ४ 4 & pO 

ce श्री दि.ब.गुरव खुला | खुला | विधिव न्याय विभाग । वित्त विभाग 

षि श्रीमती | रो.प्र भालेकर खुला | खुला | वित्त विभाग वित्त विभाग 

१२ श्री ता.स.अली खुला | खुला | जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 

१३ श्री र.बु.सुद इमाव | इमाव ।कृषि, पशुसंवर्धन, | प्रपत्र बढती -राज्य 
दुग्धव्यवसाय विकास व | लोकसेवा हक्क आयोग, 
मत्स्यव्यवसाय विभाग । राज्य मुख्य लोकसेवा 

हक्क आयुक्‍त 
कार्यालय, मुंबई. 

१४ श्री सु.तु.मुळम खुला | खुला । महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 

१५ श्रीमती | जा.कृ.टक्के खुला | खुला । उच्च व तंत्रशिक्षण | विधि व न्याय विभाग 
विभाग 

१६ श्रीमती । प्र.प्र.सावंत खुला | खुला | सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 

qo श्री । अ.वि.उतेकर खुला | खुला । सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 

१८ | aft मि.शां.गावडे खुला । खुला । जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 

१९ श्री प्र.रा.नागदिवे अजा । खुला | जलसंपदा विभाग दिव्यांग कल्याण विभाग 

२० श्री वि.ह.लिगाडे खुला | खुला | जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 

२१ श्री त.र.मुजावर खुला | खुला । महसूल व वन विभाग ।गृह विभाग 

२२ श्री गो.तु.बांदकर विमाप्र | विमाप्र उद्योग, उर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 

२३ श्री । रा.ना.जाधव खुला | खुला । इतर मागास बहुजन | संसदीय कार्य विभाग 
कल्याण विभाग 

२४ श्री | अ.हि.दळवी खुला | खुला | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग विभाग 

२५ श्री न.अ.शिदे खुला | खुला | जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 

२६ श्री नि.कृ. बागडे अजा । अजा । सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 

२७ [श्री । UPR खुला | खुला । सहकार, पणन व| सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 

२८ श्री WQS TAH) | भज(क) | जलसंपदा विभाग ग्राम विकास विभाग 

२९ श्री |आ.का.वडे भज(ड) | AS) | गृहनिर्माण विभाग वित्त विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकःएएससी-१५२२/प्र.क्र.२२९/१४-अ, दिनांक २८ फेब्रुवारी, 2023 


अ.  श्री/ नांव कर्मचा | नियुक्‍ती सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्या 
क्र. | श्रीमती rat । प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
प्रवर्ग 
Pa] २ ३ 1 8 | ५ ६ 1 ७ ee 
३० [श्री । भू.म.पाटेकर खुला | खुला ।उद्यो, Gol व|उद्यो, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
३१ श्री सं.गो.गुरव इमाव | इमाव | जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
३२ श्रीमती | सं.सु.रोडी विमाप्र । विमाप्र | जलसंपदा विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा 
(सं.सं.गुरसाळे) विभाग 
३३ श्री ग.ज.भेरे इमाव | इमाव । महसूल व वन विभाग । वित्त विभाग 
३४ श्री सं.ह.शिदे खुला | खुला । उद्यो, ऊर्जा व ।अन्न, नागरी पुरवठा व 
कामगार विभाग ग्राहक संरक्षण विभाग 
३५ श्री ।शा.बा.दराडे भज(ड) | WS) । महसूल व वन विभाग । महसूल व वन विभाग 
३६ श्री प्र.गो.जाधव खुला | खुला | aor व बाल विकास | महिला व बाल विकास 
विभाग विभाग 
३७ श्रीमती | शा.आ.जमादार | खुला | खुला | गृहनिर्माण विभाग गृहनिर्माण विभाग 
३८ [श्री ।पं.दे.वाघ इमाव | खुला । वैद्यकीय शिक्षण व | शालेय शिक्षण व क्रोडा 
औषधी द्रव्ये विभाग विभाग 
३९ [श्री | ज.गो.जाधव अजा | अजा । महसूल व वन विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
४० (श्री ।मा.वा.पटवारी खुला | खुला | जलसंपदा विभाग इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग 
४१ श्रीमती | सु.प्रगायकवाड | विजा(अ) | विजा(अ) । वैद्यकोय शिक्षण व | सामाजिक न्याय व 
औषधी द्रव्ये विभाग विशेष सहाय्य विभाग 
४२ श्री सं.रा.चव्हाण विमाप्र | विमाप्र | गृह विभाग गृह विभाग 
४३ श्री मो.म॑.शिदे इमाव | इमाव उच्च व तंत्रशिक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण 
विभाग विभाग 
४४ श्रीमती । स्ने.प्र.धोत्रे अजा । खुला ।उद्योग, उर्जा व | नियोजन विभाग 
कामगार विभाग 
४५ श्री म.मु.भातलोढे खुला | खुला | अन्न, नागरी पुरवठा व | अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग | | ग्राहक संरक्षण विभाग 
४६ श्री श्री.म.मांजरे इमाव | खुला । वैद्यकीय शिक्षण व | वैद्यकोय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग औषधी द्रव्ये विभाग 
४७ श्री र.ना.राठोड विजा(अ) | विजा(अ) | नगर विकास विभाग  । नगर विकास विभाग 
४८ श्रीमती । स्ने.द.फुटाणे भज(क) | भज(क) | जलसंपदा विभाग पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग 
४९ श्री  ।भा.तु.मोकासे इमाव | खुला | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकःएएससी-१५२२/प्र.क्र.२२९/१४-अ, दिनांक २८ फेब्रुवारी, 2023 


अ.  श्री/ नांव कर्मचा | नियुक्ती सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्या 
क्र. श्रीमती art । प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
प्रवर्ग 
१ | २ ३ | ४ 4 & pO 
५० श्री अ.के.वाघ खुला | खुला | झालेय शिक्षण व क्रोडा | कृषि, पशुसंवर्धन, 
(अस्थिव्यंग) विभाग दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
५१ श्री ध.म.कदम खुला | खुला | ग्राम विकास विभाग ग्राम विकास विभाग 
(अल्पदृष्टी) 
५२ श्रीमती | ज्यो.प्रकदरकर | इमाव | इमाव | aa, नागरी पुरवठा व | पर्यावरण व वातावरणीय 
(ज्यो.मा.पाटील) ग्राहक संरक्षण विभाग । बदल विभाग 
५३ श्रीमती | उ.र.नगरकर अजा अजा । विधिवन्याय विभाग । विधि व न्याय विभाग 
५४ श्री द.ना.जाधव अजा अजा । पर्यावरण व वातावरणीय | दिव्यांग कल्याण विभाग 
(अंध/अल्पदृष्टी) बदल विभाग 
५५ श्री वि.ए.लोहार भज(बो | AS) | वित्त विभाग नियोजन विभाग 
(कर्णबधीर) 
५६ श्री भ.शि.शिदे खुला | खुला | नगर विकास विभाग आदिवासी विकास 
(अल्पदृष्टी) विभाग 
५७ श्री स.ज्ञा.देशमुख खुला | खुला | जलसंपदा विभाग नियोजन विभाग 
(अल्पदृष्टी) 
५८ श्री म.वि.हाळदेकर | भज(ब) | भज(ब) | महसूल व वन विभाग । कौशल्य, रोजगार, 
(अल्पदृष्टी) उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग 
५९ श्रीमती । सो.सं.पवार विजा(अ) | विजा(अ) | सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
(सो.रा.चव्हाण) 
६० श्री ना.गो.महाजन इमाव | इमाव | कृषि, waa, | कृषि, पक्युसंवर्धन, 
(कर्णबधीरता) दुग्धव्यवसाय विकास व | दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग । मत्स्यव्यवसाय विभाग 
६१ श्री अ.अ.पाटील खुला | खुला | गृह विभाग गृह विभाग 
(कर्णबधीरता) 
६२ श्री सा.सु.करवर भज(क) | भज(क) | गृह विभाग मृद व जलसंधारण 
क्षीणदृष्टी) विभाग 
६३ श्री र.रे.जोशी खुला | खुला । महसूल व वन विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
(कर्णबधीरता) 
२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकःएएससी-१५२२/प्र.क्र.२२९/१४-अ, दिनांक २८ फेब्रुवारी, 2023 


दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब 


च्या शासन निर्णय दि.७.५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे 


दि.२५.५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च 


न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 


३. सदर लिपिक-टंकलेखक यांना सहायक कक्ष अधिकारी या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती 


खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे-. 


(अ।। सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव 


देण्यात आली आहे. 


() लिपिक-टंकळेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती त्यांचेविरुध्द 
कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही या धारणेच्या अधीन राहून करण्यात 
येत आहे. संबंधित विभागांनी याची खातरजमा करावी. 


(क) सदर तदर्थ पदोन्नती अकरा महिन्यांच्या काळावधीसाठी असेल तथापि, त्यानंतर सदरहू 
तदर्थ पदोन्नतीस मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.संकीर्ण- 
१००७/प्र.क्र.११८/०७/१४-अ, दिनांक १३.९.२००७ व शासन निर्णय दिनांक ०१-०८-२०१९ 
मधील तरतुदीनुसार संबंधित विभागामार्फत करण्यात यावी. 


(ड) या निव्वळ तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित लिपिक-टंकलेखक यांना नियमित पदोन्नतीचे, 
ज्येष्ठतेचे किंवा आणखी कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

(इ सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधितांचा कायमस्वरुपी 
धारणाधिकार राहणार नाही. 


(ई$& सदर पदोन्नत्या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असून या पदोन्नत्या केवळ पदोन्नत कोट्यात 
उपलब्ध होणाऱ्या पदांनुसार नियमित करण्यात येतील. 


(उ) सदर waa मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


४. संबंधित लिपिक-टंकलेखक यांनी सहायक कक्ष अधिकारी पदाची तदर्थ पदोन्नती न 
स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दिनांक १२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०२२-२०२३ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात 
येईल व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या 
निवडसूचीत सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येईल. 


५. या शासन आदेशातील अनुक्रमांक ५०,५१ व ५४ येथील लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष 
अधिकारी या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती दिव्यांग प्रवर्गातून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकःएएससी-१५२२/प्र.क्र.२२९/१४-अ, दिनांक २८ फेब्रुवारी, 2023 


६. या शासन आदेशातील श्री.र.ब.सुद अ.क्र.१३ येथील लिपिक-टंकलेखकास महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधीळ नियम vo, परिशिष्ट-२ अट क्र.१८ नुसार तात्पुरत्या 
स्वरुपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा 
आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर सदर अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयीन विभागात 
हजर होणे आवऱयक राहील. 


७. महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरणातीळ तरतुदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे 
संबंधितांवर बंधनकारक राहील. 


८. सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यापुर्वी संबंधित 
मंत्रालयीन विभागाने लिपिक-टंकलेखकांचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतची 
खातरजमा करण्यात यावी. 


९. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या लिपिक-टंकळलेखकांना संबंधित 
विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. तसेच पदोन्नत लिपिक-टंकलेखकांनी 
पदस्थापना केलेल्या विभागात तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या 
विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. 


qo. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.indl वेबसाईटवर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२८१४३७३०६२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


VINAYAK BABURAO 
MANE 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित 
३. उप सचिव, राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय, नविन प्रशासन भवन, मंत्रालयीन 
७ वा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. विभागांमार्फत) 


४. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४,१४-अ, १४-ब. 
५. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-39). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


